परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः परिवि-२०२१/ प्र.क्र.(७२/२१)/तांशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- २२ सप्टेंबर, २०२१ 


संदर्भ - १. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.उवतंशि/तांशि १/३१/१४/प्र.क्र.(१०८/१३) 
दि.२४.११.२०१७. 
२. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.उवतंशि/तांशि-१/३३/१३/(११९/१३)/ 
भाग-२, दि. ०१.०१.२०१८. 
३. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.बदल्या-२०१८/प्र.क्र.(१६१/१८)/तांशि-१ 
दि. १३.१२.२०१८. 

४. संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र. ४/आस्था/परिविक्षा/२०२१/३१३, दि. १६.०६.२०२१ . 

प्रस्तावना:- 
उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. १ येथील झासन निर्णयान्वये डॉ. मेतकर राजेञड महादेवराव यांची सहयोगी 

प्राध्यापक, यंत्र अभियांत्रिकी, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी महाविद्यालयीन 
शिक्षक सेवा, गट-अ या पदावर शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अवसरी येथे दोन वर्षांच्या 
परिविक्षाधीन कालावधीकरीता तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्‍ती करण्यात आली होती. तदनंतर संदर्भाधीन क्र. 
२ व ३ येथील शासन निर्णयान्वये डॉ. मेतकर यांच्या पदस्थापनेत अंशत: बदल करून त्यांची सुधारीत 
पदस्थापना प्रथम शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जळगाव व नंतर शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय, अमरावती येथे करण्यात आली आहे. 
२. शासन सेवेतील अधिकारी / कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/ प्र.क्र.३०२/ आठ, दि. २९.०२.२०१६ अन्वये 
निर्गमित करण्यात आलेल्या सूचनांनुसार, डॉ. मेतकर यांनी परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरीत्या 
पूर्ण केला असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याचा प्रस्ताव संचालक, तंत्रशिक्षण 
यांच्याकडून संदर्भ क्र. ४ येथील पत्रान्वये शासनास प्राप्त झाला आहे. त्यास अनुलक्षुन संबंधितांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन Sear: 

शासन सेवेतील अधिकारी / कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/ प्र.क्र.३०२/ आठ, दि. २९.०२.२०१६ मधील 
अटींची पूर्तता डॉ. मेतकर राजेडा महादेवराव यांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी 
खालील तक्त्यात स्तंभ-५ मध्ये नमूद दिनांकास (म.नं) समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा 
नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ-६ मध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 


शासन Seat HATH: परिवि-२०२१/ प्र.क्र.( ७२/२१)/तांशि-१ 


अ. अध्यापकाचे नाव , पदनाम व रुजू दिनांक | परिविक्षाधीन | परिविक्षाधीन | सेवा नियमितपणे 
क्र कार्यरत संस्था कालावधीतील | कालावधी पूर्ण पुढे चालू 
एकूण रजा होण्याचा ठेवण्याचा 
कालावधी दिनांक दिनांक 
pa २ ३ PB 4 द 
। डॉ. मेतकर राजेश महादेवराव, । ०५.०१.२०१८ ०७ दिवस ११.०१.२०२० | १२.०१.२०२० 
सहयोगी प्राध्यापक, (म.पू) (म.नो (म.पू) 
यंत्र अभियांत्रिकी, 
शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय, अमरावती 


२. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त अध्यापकाच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित 


कार्यवाही तातडीने करावी. 


३. सदर शासन Beat, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि-२७१५/ प्र.क्र.३०२/ आठ, 
दि. २९.०२.२०१६ मधील तरतुदींनुसार व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि/ २७१५/ 
प्र.क्र.२०३/ आठ, दि. २५.०८.२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०९२२१७१४०६२७०८ असा आहे. हा आदेड डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


संबंधित अध्यापक (संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेमार्फत) 


प्रत, 


Av A -O 


Cc 
ae 


53) oC 
wereeveTe FS LYS DS 


निवड नस्ती (तांशि-१). 


S 


SAMEER 


LAXMAN DHERE 
(समीर ढेरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


संचालक, तंत्र शिक्षण, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय, अमरावती. 
प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अमरावती 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा)- २, नागपूर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 
प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


